सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये 
असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना 
जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्याबाबत प्राप्त 
प्रस्तावांपेकी अपात्र प्रस्तावा नामंजूर 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी- 
२०१७/(१२८/१८)/मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ हा दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात 
आलेला आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट 
अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित 
राहू नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 
शासनास विशिष्ट विद्याश्ाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर 
प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात 
आली. सदर तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपैकी खाळीळल 
विवरणपत्रात मध्ये नमुद केलेल्या महाविद्यालयांचे विशिष्ट विद्याश्ाखांच्या जलदगती अतिरिक्‍त 
नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विहीत निकषांची पूर्तता करीत 
नसल्याने नामंजूर करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


टी.बी.कदम कला, विज्ञान व 
वाणिज्य महाविद्यालय, खेड, 
मु.पो. भाराणे 
ता.खेड,जि.रत्नागिरी 


कॉमर्स (बी.कॉम) १ अतिरिक्‍त 
तुकडी (माध्यम- मराठी) 


अ. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 

क्र अतिरिक्त तुकडी 

1 १_| 3 1 ee षु 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

। डान बास्को कालेज (बी.एस्सी. । वाणिज्य- बी.एम.एस.- १ २. नाही- कागदपत्र जोडले नाही. 
होम सायन्स) बी.एम.एम., अतिरिक्त तुकडी- (माध्यम- | ५. नाही- जोडले नाही. 
बी.एम.एस. प्रेमिएर इंग्रजी) ६. नाही- उपलब्ध 
ऑटोमोबाईल रोड, कुर्ला (प.) बांधकामासंदर्भातील प्रमाणित 
ता. कुर्ला, जि. मुंबई- ४०००७० कागदपत्रे जोडले नाहीत. 

९, ११, १२. नाही- कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 

२ गोखले एज्युकेशन सोसायटी | १) वाणिज्य- बचलळर ऑफ २, ३. नाही. 
श्री भाऊसाहेब वर्तक आर्टस कॉमर्स (एम.कॉम) १ ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
कॉमर्स अण्ड सायन्स कॉलेज | अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- । कोणतेही कागदपत्र जोडलेली 
अण्ड सेठ कांजी व्ही पारेख इंग्रजी) नाहीत. 
आर्टस अँण्ड कॉमर्स ज्युनियर | २) वाणिज्य- बॅचळर ऑफ १०, ११, १२, १४. नाही 
कॉलेज गोखले महाविद्यालय, | कॉमर्स (अकौंटींग अण्ड 
बोरिवली, मुंबई फायनान्स) १ अतिरिक्‍त 

तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 

३ जनसेवा शिक्षण मंडळ संचलित | १ वाणिज्य- बंचळर ऑफ ६. नाही- बांधकाम उपलब्ध 
MARTA घोलप कला, कॉमर्स (बी.कॉम) १ अतिरिक्‍त | असल्याचे प्रमाणित कागदपत्रे 
विज्ञान व गोटीरामभाऊ पवार | तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) नाहीत. केवळ बांधकामाबाबत 
वाणिज्य महाविद्यालय मु.पो. 2) विज्ञान-ए.एस्सी. (केमिस्ट्री | तपशील जोडलेला आहे. 
शिवळे, ता. मुरबाड, जि. ठाणे- । ऑरगॅनिक) बाय पेपर्स-१ ८. नाही- केवळ हमीपत्र जोडलेले 
४२१ ४०१ अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- । आहे. 

इंग्रजी) qo, नाही- तपशील अथवा हमीपत्र 
३) वाणिज्य- एम.कॉम. जोडलेले नाही. 
(अँडव्हान्स अकौंटन्सी) १ 
अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- 
इंग्रजी) 
8 कुणबी शिक्षण प्रसारक संस्थाचे | 9) वाणिज्य- बचलर ऑफ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
a 2 3 PB 4 

५ | 4 श्री. शंकर नारायण एज्युकेशन | वाणिज्य- बचलर ऑफ ६. नाही- इमारतीचा केवळ 
ट्रस्टचे शंकर नारायण कळा, | कॉमर्स (अकौंटींग अण्ड तपशील दिलेला आहे. प्रमाणित 
वाणिज्य, बी.एम.एस., बी.एस्सी | फायनान्स) १ अतिरिक्‍त कागदपत्रे जोडलेले नाहीत. 
(आय.टी), बी.कॉम (बी अण्ड = | तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) ८, ९. नाही- केवळ प्रमाणपत्र 
आय) अण्ड बी.कॉम (ए अँण्ड जोडलेले आहे. 
एफ) महाविद्यालय, १०, ११. नाही- तपशील दिळेला 
महाविद्यालय मार्ग, नवघर, नाही. केवळ प्रमाणपत्र जोडलेले 
भायंदर (पू.) ता. ठाणे, जि. आहे. 
ठाणे- ४०११०५ 

& ६ | द साउथ इंडियन असोसिएठान | १ वाणिज्य- बंचळर ऑफ ३. नाही- तपशीलवार अंदाजपत्रक 
चे, कॉलेज ऑफ हायर कॉमर्स (अकौंटींग अँण्ड नाही. 
एज्युकेशन पी-८८, फायनान्स) १ अतिरिक्त ४. नाही- २०१८ चा लेखापरिक्षण 
एमआयडीसी रेसिडेंशियल तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) अहवाल जोडलेला आहे. 
एरिया, डोंबिवली जिमखाना २) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ १५. नाही 
रोड, ता. कल्याण, जि. ठाणे- । मॅनेजमेंट स्टडीज 
४२१२०३ (बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त 

तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 

9 ।७ | सेंट विल्फ्रेड कला, वाणिज्य १)वाणिज्य- बी.एम.एस. १ ६, ७, ८, ९, १०, ११. नाही- 
आणि विज्ञान महाविद्यालय, अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- । कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. 
जुना मुंबई-पुणे हायवे शहोडुंग  । इंग्रजी) १३. नाही- नॅक नाही १५. नाही. 
टोल प्लाझा जवळ, AGA, २विज्ञान- एम.एस्सी. 
पनवेल, ता. पनवेल, जि. (केमिस्ट्री ऑरगॅनिक) बाय 
रायगड पेपर्स १ अतिरिक्‍त तुकडी 

(माध्यम- इंग्रजी) 
८ ।८ | टिळक एज्युकेशन सोसायटीचे, | १) कला- बॅचलर ऑफ मास | ६. नाही- बांधकामासंदर्भात केवळ 


एस.के. विज्ञान आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, नेरूळ, प्लॉट नं. 
३१, सेक्टर २५ सीवूड, नेरूळ 
(प, ता. ठाणे, जि. ठाणे 


मिडिया (बी.एम.एम.) १ 
अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- 
इंग्रजी) 

२) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ 
मॅनेजमेंट स्टडीज 
(बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त 
तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 

3) वाणिज्य- PAG ऑफ 
कॉमर्स (अकौंटींग अँण्ड 


Lease Deed जोडलेली आहे. 
बांधकाम उपलब्ध असल्याचे 
कोणतेही कागदपत्रे जोडलेली 
नाहीत. 

८, ९, १०, ११. नाही- कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 

१३. नाही- नॅक नाही. 

१५. नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
a 2 3 1 ॑ह_| 4 
फायनान्स) १ अतिरिक्‍त 
तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
४) वाणिज्य- बॅचळर ऑफ 
कॉमर्स (बँकिंग अँण्ड 
इन्शोरन्स) १ अतिरिक्‍त 
तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
९ ९ | जे.के.विज्ञान आणि वाणिज्य १) वाणिज्य- बंचळर ऑफ ६. नाही- बांधकामासंदर्भात केवळ 
महाविद्यालय, प्लॉट नं. २२, मॅनेजमेंट स्टडीज प्रमाणपत्र. 
सेक्टर ५, घणसोली, नवी मुंबई, | (बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त ८, ९, १०, ११, १२. नाही- 
ता. जि. ठाणे- ४००७०१ तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. 
२) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ १३. नाही- नॅक नाही. 
कॉमर्स (अकौंटींग अँण्ड १५. नाही. 
फायनान्स) १ अतिरिक्‍त 
तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 
| ० | ० | वालिया छगनलाल वाणिज्य- बॅचलर ऑफ ४. नाही- 
लाळलजीभाई वाणिज्य मॅनेजमेंट स्टडीज ६. नाही- केवळ अप्रमाणित नकाठो 
महाविद्यालय आणि वालिया (बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त जोडलेले आहेत. 
लिलावंतीबेन छगनळलाल कला | तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) ९. नाही- जोडलेले नाही. 
महाविद्यालय, डी.एन.नगर, १२. नाही 
सी.ई.एस.रोड, ता.अंधेरी, जि. 
मुंबई सब-अर्बन - ४०००५३ 
१ १ | १ | विद्या वधिनी डिग्री कॉलेज ऑफ | वाणिज्य- sae ऑफ ६. नाही- जमिनीची कागदपत्रे 
आर्टस कॉमर्स पंचम कॉमर्स (बी.कॉम) १ अतिरिक्‍त | जोडलेली आहेत. 
विद्यालयाजवळ अचोले तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) बांधकामासंदर्भात कोणतेही 
नालासोपारा ईस्ट, ता. कागदपत्र नाही. 
नालासोपारा, जि. पालघर- १५. नाही. 
४०१२०९ 
१२ | 92 | विद्यालंकार स्कुल ऑफ १) कला- बी.एम.एम. Shot | ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
इनफॉरमेडान टेक्नॉलॉजी, १ अतिरिक्‍त तुकडी (माध्यम- । प्रमाणित कागदपत्रे नाहीत. केवळ 
विद्यालंकार एज्युकेशनल इंग्रजी) अप्रमाणित नकाशा जोडलेला 
कॅम्पस, विद्यालंकार मार्ग, २ विज्ञान- एम.एस्सी. आहे. 
वडाळा (पू), मुंबई, ता. मुंबई SOIR टेक्नॉंलॉजी- १ | ७. नाही- केवळ छायाचित्रे 
शहर, जि. मुंबई शहर- अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- । जोडलेली आहेत. 
४०००३७ इंग्रजी) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
a 2 3 PB 4 

१३ | १३ | विवेकानंद एज्युकेशन १) वाणिज्य- बी.एम.एस.१ ।२. नाही 
सोसायटीचे कला, विज्ञान अतिरिक्त तुकडी (माध्यम- । ६. नाही- बांधकामासंदर्भात केवळ 
आणि वाणिज्य महाविद्यालय, ।इंग्रजी) तपशील दिलेला आहे. कोणतेही 
सिंधी सोसायटी, चेंबुर, मुंबई, | २) वाणिज्य- बॅचलर ऑफ  । प्रमाणित कागदपत्रे नाहीत. 
ता. कुर्ला, जि. मुंबई कॉमर्स (अकौंटींग अँण्ड ८. नाही- केवळ प्रमाणपत्र 

फायनान्स) १ अतिरिक्त १५. नाही 
तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) 

१४ । १४ | deed वाणिज्य महाविद्यालय, | वाणिज्य- ब॑ंचळर ऑफ २. नाही 
वाशी, प्लॉट नं. २, सेक्टर-९, | मॅनेजमेंट स्टडीज ६. नाही- केवळ छायाचित्रे व 
सानपाडा, नवी मुंबई (बी.एम.एस.) १ अतिरिक्‍त तपशील जोडलेला आहे. प्रमाणित 
ता.जि.ठाणे ४०००७० तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) कागदपत्रे नाहीत. 

१५ | १५ | श्रीमती मिठीबाई मोतीराम वाणिज्य- बॅचलर ऑफ ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
कुंदनानी वाणिज्य आणि कॉमर्स (अकौंटींग अँण्ड प्रमाणित कागदपत्रे नाहीत. 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, अँड. | फायनान्स) १ अतिरिक्त ९. नाही- केवळ प्रमाणपत्र 
नारी गुरसहानी मार्ग, तुकडी (माध्यम- इंग्रजी) जोडलेले आहे. 
टि.पी.एस. ३. ता.बांद्रा, 
जि.मुंबई सब-अर्बन- ४०००५० 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

१६ | दत्ताजीराव कदम आर्टस, बी.कॉम भाग- १ ४. नाही 
सायन्स अण्ड कॉमर्स कॉलेज, ६. नाही- कोणतेही कागदपत्र 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जोडलेले नाही. 
जि. कोल्हापूर. ९, १०, ११. नाही. 

१५. नाही. 

qo ।२ | भोगावती महाविद्यालय, बी.कॉम भाग- १ ६. नाही- केवळ तपशील दिलेला 
कुरूकली, ता.करवीर, आहे. प्रमाणित कागदपत्र नाहीत. 
जि.कोल्हापूर १३. नाही- पुनर्मुल्यांकन झालेले 

दिसून येत नाही. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१८ ! देवळा एज्युकेशन सोसायटीचे | विज्ञान व तंत्रज्ञान- ६. नाही- कोणतेही कागदपत्र 
कर्मवीर रामरावजी आहेर बी.एस्सी.वर्ष पहिले जोडलेले नाही. 
कला, विज्ञान व वाणिज्य ७. नाही- 
महाविद्यालय, देवळा, ता. ८. नाही- केवळ प्रमाणपत्र 
देवळा, जि.नाशिक ९, १०, ११. नाही 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शोरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
1 १_| २ ३ PB 4 

१९ ।२ | मराठा विद्या प्रसारक समाज वाणिज्य व व्यवस्थापन- ६. नाही- केवळ तपज्ञील दिलेला 
कर्मवीर शांतारामबापू कोंडाजी | बी.कॉम वर्ष पहिले, आहे. प्रमाणित कागदपत्र 
वावरे कला, विज्ञान व वाणिज्य । विज्ञान व तंत्रज्ञान- जोडलेली नाहीत. 
महाविद्यालय, उत्तमनगर, बी.एस्सी.वर्ष पहिले १०, ११. नाही. 
ता.नाशिक, जि.नाशिक 

२० ।३ | मराठा विद्या प्रसारक समाज विज्ञान व तंत्रज्ञान- ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, | बी.एस्सी.वर्ष पहिले कागदपत्र जोडलेली नाहीत. 
शिवाजीनगर, ता.नाशिक, 
जि.नाशिक 

२१ ।४ | een एज्युकेशन फाऊंडेशन | वाणिज्य व व्यवस्थापन- १३. नाही- नॅक नाही. 
सूर्यदत्ता कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट | एम.कॉम वर्ष पहिले, १५. नाही. 
इन्फर्मेडान रिसर्च अँड वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
टेक्नॉलॉजी, पुणे, पत्ता-सर्वे बी.कॉम वर्ष पहिले, 
नं.चांदनी चौक-पाषाण रोड, । विज्ञानव तंत्रज्ञान- 
डीएसके रानवारा BINT, बी.एस्सी.अँनिमेशान वर्ष 
बावधान बु. ता.मुळशी, जि.पुणे | पहिले 

विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.कॉम्प्युटर सायन्स 
वर्ष पहिले 

२२ ।५  । पुनला सेट विनसेट पत्ता-२००४ | वाणिज्य व व्यवस्थापन- ८. नाही- केवळ संख्या दिळेळी 
सेंट विनसेट ता.पुणे ( बी.कॉम वर्ष पहिले, आहे. 
महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे ९. नाही- केवळ छायाचित्रे 

जोडलेली आहे. 

२३ ।६ «| सरहद सरहद कॉलेज, पत्ता- । वाणिज्य व व्यवस्थापन- ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
७६, कात्रज,पुणे, ता.पुणे एम.कॉम वर्ष पहिले, कोणतेही प्रमाणित कागदपत्र 
(महानगरपालिका हद्द) जि.पुणे | वाणिज्य व व्यवस्थापन- जोडलेले नाही. 

बी.कॉम वर्ष पहिले, 

२४ ।७ | खडको शिक्षण संस्था टिकाराम | वाणिज्य व व्यवस्थापन- ६. नाही- बांधकामासंदर्भात 
जगन्नाथ कला, वाणिज्य व बी.कॉम वर्ष पहिले, कोणतेही प्रमाणित कागदपत्र 
विज्ञान महाविद्यालय पत्ता- जोडलेले नाही. 
एलफिस्टन रोड, खडकी, ८, ९. नाही- कागदपत्र जोडलेले 
ता.पुणे (महानगरपालिका हद्द) नाही. 
जि.पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
1 १_| २ ३ PB 4 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
२५ | श्री. गणेश शिक्षण प्रसारक बी.पी.इ. ६. नाही-६. नाही- 
मंडळ, नागपूर, रेशिम बाग बांधकामासंदर्भात कोणतेही 
चौक, नागपूर नागाजी महाराज प्रमाणित कागदपत्र जोडलेले 
शारिरीक शिक्षण महाविद्यालय, नाही. केवळ अप्रमाणित नकाशा 
नागपूर, ग्रेट नाग रोड, रेशिम जोडलेला आहे. 
बाग चौक, नागपूर ८. नाही- केवळ संख्या नमूद 
९. नाही. 
qo. नाही- केवळ प्राचार्याचे 
नियमित मान्यतेचे आदेशा 
जोडलेले आहेत. 
११, १२, १३, १४, १५. नाही. 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
२६ id डा. बाबासाहेब आंबेडकर १)बी.एस.डब्ल्यु (प्रथम वर्ष) | सामाजिक न्याय विभागाकडे 
समाजकार्य महाविद्यालय, २)एम.एस.डब्ल्यु (प्रथम वर्ष) । विचारार्थ टिप्पणी सादर केलेली 
मोराणे, (नकाणे) ता.जि. धुळे आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
२७ 7 जन शिक्षण संस्था संचलित, । (एम.एस.डब्ल्यु समाजकार्य । सामाजिक न्याय विभागाकडे 
विजेंद्र काबरा समाजकार्य विचारार्थ टिप्पणी सादर केलेली 
महाविद्यालय, औरंगाबाद. आहे. 
२८ ।२ | प्रगती शिक्षण संस्था संचलित, | बी.एस्सी ९. नाही. कोणतेही कागदपत्रे 
प्रगती कला व विज्ञान जोडले नाही. 
महाविद्यालय, सिछ़ोड, ता. १३.नाही. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद १५.नाही 
२९ ।३ «| RAS कला वविज्ञान बी.एस्सी ६.नाही. बांधकाम अस्तित्वात 
महाविद्यालय, अंभई, असलेल्याचे कोणतेही कागदपत्र 
ता.सिल्लोड, जि. औरंगाबाद जोडले नाही. 
१३.नाही. 
१५.नाही 
३० ।४ | नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी बी.एस्सी ३.नाही. 
सिल्लोड संचलित, नॅशनल कळला व ९.नाही. 
विज्ञान महाविद्यालय, पळसखेडा, १३.नाही. 
ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद १५.नाही 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२०/(१२८/२०)/मशि-४ 


अ. | क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शोरा 
क्र अतिरिक्त तुकडी 
ka २ ३ PB 4 

३१ ।५ । नानल Wola सोसायटी । बी.एस्सी ६.नाही. बांधकाम अस्तित्वात 
सिल्लोड संचलित, नॅशनल असलेल्याचे कोणतेही कागदपत्र 
कला व विज्ञान महाविद्यालय, जोडले नाही. 
भराडी, ता. सिछोड, जि. १३.नाही. 
औरंगाबाद १५.नाही 


प्रसंगत: कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांनी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय, मोराणे (नकाणे), धुळे, ता.जि. धुळे तसेच, जन शिक्षण संस्था 
संचलित , विजेंद्र काबरा समाजकार्य महाविद्यालय, औरंगाबाद या महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ साठी बी.एस. डब्ल्यू (प्रथम FW) व एम.एस.डब्ल्यू (प्रथम a) जलदगती अतिरिक्‍त 
तुकडीचा प्रस्ताव शासनास शिफरशीत केला आहे. तथापि, सद्य:स्थितीत सर्व कार्यरत समाजकार्य 
महाविद्यालय सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असून त्यांचे संपुर्ण संनियंत्रण व अनुदानाबाबतची 
कार्यवाही त्या विभागामार्फत करण्यात येत असल्यामुळे विद्यापीठाने या विभागास सादर केलेला 
उपरोक्त प्रस्ताव मंजूर न करता पुढील कार्यवाहीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरीत 
करण्यात आले आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००८३११२३८१७२१०८ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dattatray 
Vasantrao Kharke 
(द.व. GIRS) 
कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Kharke 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=higher & technical 
education dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d7 8fff0592 1827123426ec3977a7 
476478ce183be979d, cn=Dattatray Vasantrao Kharke 

Date: 2020.09.03 17:06:00 +05'30' 


) कुलसचिव, ud अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३)  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


